TH oe 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मुंबई- ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk9¥sgad-mh@gov.in 
क्रमांक: प्रतिनि-२०२२/सं.क्र.१०२/प्र.क्र.८/का.१४ दिनांक: 0०३ फेब्रुवारी, २०२२. 
प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
विषय- अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने पद भरण्याबाबत - 
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील “मुख्य प्रशासकीय 
अधिकारी”“हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
संदर्भ:- गृह विभाग (कार्यासन पोल-१४) यांची दि.१३.१०.२०२१ रोजीची टिप्पणी. 
महोदय/महोदया, 


गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील “मुख्य 
प्रशासकीय अधिकारी” हे पद मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. 

२. त्यानुषंगाने आपल्या विभागातील सर्व अवर सचिवांना सदर प्रतिनियुक्‍्तीबाबत अवगत करावे. इच्छुक अवर 
सचिवांचे नांव त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (Bio-data), 
संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. 
माहिती या विभागाकडे दि.१७.०२.२०२२ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होतील stan रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही 
अधिकारी इच्छुक नसल्यास “निरंक” असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 


र सदर शासन पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०३१३०५२०४८०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 


सोबत:-विवरणपत्र. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत- निवडनस्ती सा.प्र.वि./कार्यासन-१४. 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/सं.क्र.१०२/प्र.क्र.८/का.१४ 


विवरणपत्र 
अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
ea अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | स्थायित्व प्रमाणपत्र 
५ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
६ । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
(साक्षांकित प्रतीसह) छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत.) 
७ | Fara दायित्वे सादर केली आहेत का? 
८ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केळे आहे का? 
(लागू असल्यास) 
९ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते दकती /प्रतिनियुक्‍तीचे 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
गि मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
गि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
१२ । प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


